विभागीय सदर्भ सेवा रूग्णालय, नाशिक व 
अमरावती करीता खरेदी करावयाच्या 
यंत्रसामुग्रीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१८/प्र.क्र.१६५/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २४ जुले, २०१८ 


संदर्भ- 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई यांचे 
पत्र क्रमांक संआसे/ कक्ष-३/ टे-३/ निविदा प्रक्रिया/वसंसेरू/ १८-१९/ ६८६५/१८, 
दि.१२.०६.२०१८ 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७ 


प्रस्तावना - 


विभागीय सदर्भ सेवा रूग्णालय, नाशिक व अमरावती करीता खरेदी करावयाच्या यंत्रसामुग्री 


खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये 


(राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी दिनांक १२.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर 


केला आहे. त्या अनुषंगाने यंत्रसामग्री खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई यांनी 


दिनांक १२.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानूसार विभागीय सदर्भ सेवा रूग्णालय, 


नाशिक व अमरावती करीता खरेदी करावयाबाबत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्डाविण्यात आलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/ प्र.क्र.१६५ /आरोग्य-८ 


यंत्रसामुग्रींची (अंदाजे रक्‍कम रु. २४,९९,२२,४६२ /-) खरेदी करण्यासाठी खालील अटींच्या अधिन राहून 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


१) सदरहू यंत्रसामग्रीची आवश्‍्‌यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच 
सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदर यंत्रसामग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार 
केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥ /उद्योग- 
४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खाजरजमा करण्यात यावी. 

५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी 
करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management ) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७ सदर खरेदीवर होणारा खर्च खालील नमूद लेखाशिर्षाेअंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा - 

रूग्णालयातील निर्लेखनाकरीता पात्र असलेल्या यंत्रसामुग्री बदल्यात नविन यंत्रसामुग्री 
खरेदी करण्यात येणा-या यंत्रसामग्रीवर खर्च “४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/ प्र.क्र.१६५ /आरोग्य-८ 


यावरील भांडवली खर्च , ०१-नागरी आरोग्य सेवा -विषम चिकित्सा, ११०- रूग्णालये व 
दवाखाने, राज्य योजनांतर्गत योजना, -( ०१) (०६) महसूल विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी 
विभागीय संदर्भ सेवा स्थापन करणे, ५२- यंत्रसामग्री व साधनसामग्री (४२१० ११२८) * या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

८) तसेच सदर यंत्रसामग्रीच्या खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

९) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्डाक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

१०) सन २००७-०९ मध्ये खरेदी केलेली यंत्र सामग्री नियमानुसार निर्ळेखित झाल्यानंतरच त्या त्या 
यंत्रसामुग्रीची नव्याने खरेदी केली जाईल (आवऱ्यकतेनुसार ) 

११) खरेदी केलेल्या यंत्रसामुग्रीच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी उत्पादकांशी पुरवठादाराशी आवश्‍यक 
तो देखभाल दुरूस्ती करार केला जाईल. 

१२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील 
अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 

१३) दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


2. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/ प्र.क्र.१६५ /आरोग्य-८ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८०७२२३१७२३६५८३८१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
V ars h a DN:c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Labour Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
M 111 2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da 
1 ny aj | 20b708981b5 122e87¢8346c4cc7468f821, 


serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99c 
Bharose 


d85325223aceef69d02bd455b7ca697 24916 


(व.मुं.भरोसे) 
उप सचिव » TET शासन 


प्रत, 
) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये ( राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) ( 

) 

) 

) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०)निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/ प्र.क्र.१६५ /आरोग्य-८ 


शासन निर्णय क्रमांक : खरेदी-२०१६/प्र.क्र.१६५/आरोग्य-८, दि. 24 जुले,२०१८ चे विवरणपत्र 


Name of Machinary & Appro. Unit price RRH, Total Price | Department 
No. | Equipment Nashik | Amarawati 
ai Aneasthesia Workstation 2901250 5 17407500 Anethesia 
2 | Ventilators 1205000 6025000 Anethesia 
3 Aneasthesia Machine 1140000 1140000 Anethesia 
y | Fiber Optic Broncoscope 300000 600000 Anethesia 
5 | Colposcope 200000 200000 Cancer 
eee Cardiac Cathlab Machine 50000000 50000000 Cardiology 
(g | Multi para Monitor with Centra} 3000000 3 15000000 Cardiology 
(Wireless) for URO and Cardiac If 
€ | Intra Aortic Balloon Pump 1500000 3000000 Cardiology 
९ Cardiac Modular Multiparamoni 500000 1 2500000 Cardiology 
ETCO2 
| 90 | Cardiac Bed 125000 30 6250000 Cardiology 
ese q | Computerised Stress Test Machin, 1700000 1700000 Cardiology 
१२ | ECG Machine 136000 al 1632000 Cardiology 
93 Biphasic Defibrillator 350000 1400000 Cardiology 
१४ | Syringe Infusion Pump 35000 1400000 Cardiology 
१५ | Pulse Oxymeter 55000 4 1045000 Cardiology 
१६ Cardiac Monitor for recovery roon| 500000 2 1000000 Cardiology 
१७७ | Temparary Pacemaker 400000 800000 Cardiology 
१८ | Stemum Saw & Restemostomy S) 350000 1 700000 Cardiology 
Machine 
१९ Internal Defibrillator 500000 500000 Cardiology 
20 Tissue processor 1200000 1 1200000 Histopathology 
२१ Paraffine emebeded station 1000000 1 1000000 Histopathology 
२२ | Electronic Rotary microtome 500000 1 1000000 Histopathology 
23 Dialysis Chair 150000 2 1350000 Nephrology 
२४ | Dialysis Reprocessing Unit 450000 1350000 Nephrology 
२५ R.O.Plant (2000 ltr) 1000000 1000000 Nephrology 
२६ Binocular Microscope 25000 — 150000 Pathology 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/ प्र.क्र.१६५ /आरोग्य-८ 


Name of Machinary & Appro. Unit price RRH, Total Price | Department 
No. | Equipment Nashik | Amarawati 
२७ | Radiant Heat Warmer 80000 —| 640000 Peadiatric 
२८ | Pead Rigid Branchoscope 1600000 1 1600000 Peadiatric 
२९ Digital Mammography Machine | 12500000 1 12500000 Radiology 
30 Digital Radiography System with ¢ 9300000 9300000 Radiology 
Detector with buy back System 
39 4 D Sonography Machine 3500000 3500000 Radiology 
32 Double dome Shadowless 2221760 2 11108800 Surgery 
Ceiling Mounted O.T.Light (LED) 
33 Electro Hyadraulic OT table with | 2000000 1 6000000 Surgery 
Urology Attachements 
३४ | Electro Surgery Cautry Machine | 450000 7 4950000 Surgery 
34 HHP Autoclave - Jumbo 900000 2 5400000 Surgery 
3६ Fowler Beds 41000 100 4100000 Surgery 
३७ Electro Hyadraulic OT table for | 1000000 1 2000000 Surgery 
Cardiac OT 
३८ | HHP Autoclave - High Speed 300000 1 1200000 Surgery 
Cylindrical 
३९ Electro Hydraulic O.T.Table 264239 2 1056956 Surgery 
¥o | Shadowless OT Light (Mobile) 500000 1000000 Surgery 
७१ । Bed Side Locker 4614 140 784380 Surgery 
BQ Instrument Trolly 16000 20 560000 Surgery 
83 Wheel Chair 10000 20 300000 Surgery 
yy | Attendant stools 1980 120 237600 Surgery 
BY Examination Table 14000 16 224000 Surgery 
VE Medicine cabinate 20000 10 200000 Surgery 
xg | Linen Trolly 5000 15 75000 Surgery 
७८६ | Foot suction machine 5000 ie. == ==] 30000 Surgery 
४९ Bedside screen 2000 4 8000 Surgery 
५० Holmium laser withEndoscopic | 22500000 1 45000000 Urology 
units with Accessories (Minimum 
Watts.) 
५१ Pneumatic Toruniqet 330000 el 1980000 Urology 
५२ TUR Endoscope 2015108 2015108 Urology 
43 Power Bone Drill 881759 2 1763518 Urology 
५४ C Arm Compitable OT Table 800000 2 1600000 Urology 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/ प्र.क्र.१६५ /आरोग्य-८ 


Name of Machinary & Appro. Unit price RRH, Total Price | Department 
No. | Equipment Nashik | Amarawati 
55 | C Arm with Image Intensifire 1500000 1500000 Urology 

units (URO OT) 
56 | Shockpulse 1500000 1500000 Urology 
57 | Resectoscope set 600000 1200000 Urology 
58 | Nephroscope 22 Fr. 180000 3 900000 Urology 
59 | Nephroscope 24 Fr. 180000 3 900000 Urology 
| 60 | Nephroscope 19 Fr. 200000 2 800000 Urology 
61 | Urethroscope 22 Fr. 200000 2 800000 Urology 
62 | Urethroscope 19 Fr. 200000 2 800000 Urology 
63 | Urethroscope 6 - 7.5Fr. 300000 600000 Urology 
64 | Urethroscope 8 - 9.8Fr. 300000 600000 Urology 
65 | Lithoclast withcompressor 200000 400000 Urology 
| 66 | Xenon Light Sourcewith Cord 259600 259600 Urology 
67 | Urethroscope 200000 200000 Urology 
| 68 | Lead Apron 5mm(thick) 10000 150000 Urology 
| 69 | Lead Apron Hanger 15000 30000 Urology 
70 | AV Fistulla Set with magnifying | 200000 2 800000 Urology/Cardiac 

loops 

Total 249922462 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


